बीटल्स 


महान संगीतकार 


बीटल्स 


महान संगीतकार 


THE BEATLES 


" खरं पहायला गेलं तर आम्ही एकाच व्यक्तीचे चार भाग आहोत. " 
- पॉल मॅकार्टनी 


जॉन 


लेनन 


पॉल 
मेकार्टनी 


जॉर्ज 


रिंगों 


हैरिसन , 


स्टार 


अमेरिकेन संगीतात बीटल्सनं २० सिंगल चार्टस जिंकले होते . 
- म्हणजे एल्व्हिसपेक्षा तीन जास्त. .! 


बीटल्स जिथे लहानाचे 
मोठे झाले ते लिव्हरपूल 
| हे इंग्लंडमधलं प्रमुख 
| औद्योगिक शहर होतं . 
| इंग्लंडमधल्या इतर 
ठिकाणांच्या मानानं तिथे 
सर्वात जास्त संख्येनं 
कामगार होते . 


मर्सीसाईड हा लिव्हरपूलचाच 
एक भाग होता .तिथे खूप क्लब 
होते. त्या क्लबमध्ये अनेक .. 
किशोरवयीन मुलांचे छोटे बँड 
होते. अगदी कमी पैशात ३५० 
बँड तिथे संगीत सादर 
करायचे. 


मर्सी बीट हे वर्तमानपत्र तिथल्या संगीतप्रेमींना 
प्रिय होतं . पण बीटल्सनं लिव्हरपूल आणि . 
वर्तमानपत्र हे दोन्ही आपल्याबरोबर प्रसिध्दीच्या 
शिखरावर पोचवलं . 


लिव्हरपूलमध्ये एक रॉक कॉन्सर्ट 
झाली. बीटल्सचा पहिला मॅनेजर 
अॅलन विल्यम्स यानं सलग १४ 
तासांची एक रॉक कॉन्सर्ट खुल्या 
मैदानात आयोजित केली होती . 


बीटल्स जिथे संगीत सादर करायचे ते 
जॅकरांडा आणि कॅव्हर्न हे क्लब्जही 
विल्यम्सच्या मालकीचे होते . 


THE BEATLES 


जॉन लेनन । 


मूल जन्माला येईपर्यंत तू इथेच थांब. 


जॉन लेनन १९४०च्या ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आला. त्याचे 

वडील त्याच्या आयुष्यात येऊन जाऊन असायचे. 
पाच वर्षांचा असताना तो आपल्या 

तो ११ वर्षांचा असताना त्यानं बिल हेली आणि 
काकाकाकूसोबत रहायला लागला. कॉमेटस यांच्या रेकॉर्डस ऐकल्या होत्या . नंतर 
मिमि आँटी, मी तुझ्यासाठी एक 

त्याला एल्व्हिस प्रिस्लेच्या रेकॉर्डस सापडल्या . 
गोष्ट लिहिलीय. त्यात चित्रं ही मीच 

तू परत “ रॉक नाही. मला आत्ताच 
काढलीयत . 

अराऊंड द क्लॉक " नवीन सापडलेलं 
ऐकतोयस ? 

ऐकतोय. एल्व्हिस 
प्रिस्ले हा गायक . तो 
अमेरिकन आहे 
आणि मस्त गातो. 


जॉनला रेखाटनं करायची आवड होती. 
| त्याला संगीत ऐकायलाही खूप आवडत होतं . 


तू मला भेटायला । 
आलास म्हणून आनंद 
झाला. आई, माझी । 
तुला एक विनंती आहे 
त मला गिटार घेऊन 
देशील का ? 


बाळा, 
महागडी नसेल 
तर नक्की 
घेऊन देईन. 


गिटार वाजवणं ठीक आहे 
जॉन . पण त्यातून तुला कधीच 

पैसे मिळणार नाहीत. 


सोळा वर्षांचा असताना जॉननं क्वारीमेन नावाचा एक संगीताला वाहिलेला ग्रुप 
तयार केला. १९६८ साली त्याची आई मोटारअपघातात मरण पावली. त्याचं सांत्वन 
करणारा त्याचामित्र होता – पॉल मॅकार्टनी. 


1 पॉल मेकार्टनी पॉल मॅकार्टनी १९४२च्या जूनमध्ये जन्माला आला होता. तो 

अभ्यासात हुशार होता. पण त्याला शाळेचा कंटाळा यायचा. 
पॉल, तू यापेक्षाकितीतरी 

मी संगीताबद्दल 
चांगले गुण मिळवू 

विचार करत होतो . 
शकशील 


त्याच्या आईनं 
त्याला पियानो, 
बँजो आणि गिटार 
वाजवायला 
|शिकवली होती. 


नर्स असून तू खूप 
चांगला पियानो 
वाजवतेस. 


तू सुध्दा काही वाईट 
वाजवत नाहीस . 


पॉल १४ वर्षांचा असताना त्याची आई 
मरण पावली. त्या दु : खावर उतारा 
म्हणून तो पियानोवादनात बुडून 
जायचा. 


क्वारीमेन साठी मला 
अजून एक 
गिटारवादक हवा 
आहे. तू येतोस का 
आमच्यासोबत ? 


का नाही ? 
आपण काही 
चांगली गीतंही 
लिहू . 


मग पंधरा वर्षांचा 
असतानाच पॉल 
क्वारीमेन मध्ये आला. 


THE BEATLES 


जॉर्ज हॅरिसन 


जॉर्ज , शाळेत काय चालू आहे . मला नाही माहिती. संकटं माझा 
माझ्याकडेतक्रारी येतायत . | पाठलाग करत असावीत . 


किशोरवयात 
जॉर्जला ब्रिटिश 
लोकांच्या भाषेत 
टेडी बॉय - हट्टी 
मुलगा म्हणत . 


जॉर्ज हॅरिसन १९४३च्या फेब्रुवारीत जन्माला आला. त्याचं कुटुंब 
सुस्थितीतलं आणि आनंदी होतं . पण शाळेत मात्र तो व्रात्य म्हणून 
ओळखला जायचा 
माझ्या घरचे लोक चांगले मी जगलो काय आणि मेलो 
आहेत . पण मला स्वतंत्र काय त्यांना फरक पडणार 

व्हायला हवं . 


नादी 


मला संगीतात 
आवडनिर्माण 
व्हायलाच इतका 
उशीर झालाय. 


आता मात्र मी 
आईला एक 
गिटार घेऊन 
द्यायला सांगणार 


जॉर्ज लहान असल्यानं 
आपल्याकडे येऊ 
शकत नाही? मी इथे 
आलो तेव्हा फार मोठा 
नव्हतो. 


तो गिटार भन्नाट 
वाजवतो. जॉर्जचं 
स्वागतच आहे . 


आहे. 


१४ वर्षांचा होईपर्यंत जॉर्जला संगीतात 
रुची नव्हती. पॉल मॅकार्टनीनं त्याला 
गिटार शिकवली. 


जॉर्ज “क्वारीमेन मध्ये १९५८ साली दाखल झाला . 


जॉर्जनं क्वारीमेनचं नाव बदलून “सिल्व्हर बीटल्स " आणि नंतर बीटल्स केलं . 
बीटल्समधला बीट - ताल. तालमय संगीत म्हणजे बीटल्स . 


मर्सीसाइडमधल्या अनेक क्लब्जमध्ये बीटल्सचे जलसे व्हायचे. जॉन , पॉल आणि 
जॉर्ज यांना गिटारवर जॉर्ज सटक्लिफ आणि ड्रमवर टॉमी मूर साथ करायचे. 


१९६० साली अॅलन विल्यम्स या त्यांच्या मॅनेजरनं हँबर्ग, जर्मनीमधल्या म्युझिक क्लबमध्ये 
कार्यक्रम करायची संधी मिळवून दिली. तेव्हा ड्रमवर टॉमीऐवजी पीट बेस्ट होता . 


ते गोंगाट 
करतायत . 
त्यांना आपलं 
संगीत ऐकूच 
येणार नाही. 


त्यांना इंग्रजी शब्द तर 
कळतच नाहीत . 
फक्त तारा छेडा 
आणि गाण्याचे शब्द 
तारस्वरात ओरडा. 


ओके , चला जर्मन 
सैनिकांची नक्कल 
करु . लेफ्ट - राईट 


चला 
सगळेजण त्या 
सैनिकांबरोबर 
ठेका धरु . 


जर्मन लोकांना आपल्या डिंक आणि डान्स 

बीटल्स तर हेतर्हेचेप्रकार वाजवून 
अशा क्लब्जमध्ये वरच्या स्वरातलं तालमय 

हिटलरची थट्टा करत होते ते जर्मन 
संगीत हवं होतं . बीटल्सनं त्यांची ती अपेक्षा 

लोकांना आवडलं होतं . 
पूर्ण केली. 

बीटल्स खूप थकले होते . आठवड्यातले सातही दिवस कधीकधी आठआठ तास ते 
कार्यक्रम सादर करत होते. ज्या क्लबमध्ये ते सादर करायचेतिथेच खालच्या 
अपार्टमेंटसमध्ये रहायचे 


THE BEATLES 


एका प्रतिस्पर्धी नाईटक्लबमध्ये गात असताना जॉर्ज हॅरिसन हा गाण्यासाठी अल्पवयीन असल्याची 
बातमी पसरली. जॉर्जकडे वर्क व्हिसा नसल्यामुळे त्याची इंग्लंडमध्ये हकालपट्टी झाली. स्टुअर्टनं 
हाँबर्गमध्येच बीटल्सबरोबर वाजवणं सोडलं होतं. त्यामुळे लवकरच तो सोडून इतर सगळ्यांनी 
जॉर्जचीच परतीची वाट धरावी लागली. 
दरम्यान संगीताच्या रेकॉर्डस 

एपस्टाईनला हा काय प्रकार आहे ते 

पहायचं होतं . तो या बँडला ऐकायला 
विकणार् या एका दुकानाच्या 

दुकानाजवळच्या कॅव्हर्न क्लबमध्ये गेला. 
मालकाला, ब्रायन एपस्टाईनला त्यानं 
पूर्वी कधीच न ऐकलेल्या ग्रुपबद्दल 

एपस्टाईनला त्यांच्यात प्रचंड क्षमता 

जाणवली. 
विचारणा होत होती. मग त्यानं विचारणा 
सुरु केली. 

मी तुमचं सादरीकरण पाहिलं . तम्ही 

स्पेशल आहात. मला तुमचा मॅनेजर 
तुमच्याकडे बीटल्स नावाच्या 

व्हायला आवडेल ." 
ग्रुपची " माय बॉनी” आहे का ? 


बीटल्सनं ते मान्य केलं आणि २४ 
जानेवारी १९६२ रोजी करारावर सह्या 
झाल्या . 


मी त्यांच्या भानगडीत कदापि पडणार 
नाही. त्यांनी मला माझं कमिशन 
दिलेलं नाही. 


ब्रायन एपस्टाईन यानं बीटल्सची प्रतिमा 
बदलण्याचा चंग बांधला. ते जरा नीटनेटके 
लोकांसमोर आले तर सर्वसामान्य जनतेला 
ते आवडेल असं त्याला वाटत होतं . 


मला तुमचा हा अवतार 
नकोय. मी तुमच्यासाठी 
वेगळे कपडे आणतो. .. 


ब्रायननं अॅलन विल्यम्सला फोन केला. तो 
आता बीटल्सचा मॅनेजर नव्हता. विल्यम्सचे 
त्या बँडशी काही संबंध नाहीत हेच ब्रायनला 
तपासायचं होतं . 


एपस्टाईननं अनेक रेकॉर्डिंग कंपन्यांना 
बीटल्सबद्दल विचारलं . सगळ्यांनी नकार 

दिला. 
बीटल्स एक दिवस 
एल्व्हिस प्रिस्लेपेक्षा 

ब्रायन, तू आपलं 
मोठे होतील हे 

परत तुझ दुकान 
तुमच्या लक्षात 

चालवायला लाग . 
यायला हवं . 


अखेर एपस्टाईनं इएमआयकंपनीच्या जॉर्ज 
मार्टिनला बीटल्स ऐकावेत अशी गळ घातली. 

त्यांच्यात काहीतरी 
खास आहे . मी त्यांचा 
रेकॉर्डिंग मॅनेजर 
व्हायला तयार आहेछ 


जॉन , पॉल आणि जॉर्ज पीट बेस्टवर 

जरा नाराज होते . 
आपण एक ग्रुप 

एकटाच वाजवतोय 
आहोत. पीट हे 

असं तो वाजवत 
विसरतो. 

असतो. 


| पीट बेस्ट ग्रुपमध्ये योग्य नाही असं मार्टिनचंही 
मत होतं . एपस्टाईनला पीट आवडत होता पण 
त्याला सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. 
पीट सॉरी. पण इएमआय | ठीक आहे. मी 
कंपनी सांगते तसं करावं 

| दुसरं काम 

शोधेन. 
लागेल. 


१९६२ सालच्या 

ऑगस्टमध्ये रिंगो 
स्टार बीटल्सचा ड्रमर 
झाला. नंतर त्याला 
लकीएस्ट अननोन 
इमर इन द वर्ल्ड असं 
म्हणलं गेलं . 
बीटल्समधला चौथा 
म्हणवण्याइतकी कला 
त्याच्या अंगात नक्कीच 
होती. 


THE BEATLES 


रिंगो स्टार 


रिचीस्टार्की 
१९४०च्या जुलैमध्ये 

जन्माला आला. 
नंतर त्याला रिंगो 
स्टार म्हणायला 

लागले 


माझ्याबरोबर खेळायला 
एखादा भाऊ किंवा बहीण 

असती तर. 


तू आहेस है खूप आहे 
आमच्यासाठी. 
आपल्याकडे एक 
बाथरूम असती तर . 


आजारांनी ग्रस्त 
असल्यामुळे रिंगो 
किशोरवयीन 
होईपर्यंत त्याच्या 
हॉस्पिटलच्या 
फेर् या चालायच्या . 


तो घरी जाण्याइतका बरा 
झालेला नाही. 


रिंगोची बीटल्सबरोबर 
| पहिली भेट हँबर्गमध्ये 

झाली. तो तिथे 

दुसर् या एका 
ग्रुपसाठी ड्रम वाजवत 


मी हा क्लब सोडतो. त्या 
खोल्या इथल्यापेक्षा 
वाईट आहेत . त्यापेक्षा 
लिव्हरपूल परवडलं . 


तुला मॉरीन कॉक्समुळे 
लिव्हरपूल आवडतं का ? 


होता. 


संगीत सादर करणारे ग्रुप 
दुसर् याकुणीतरी लिहिलेली गीतं 
रेकॉर्ड करायचे 

बीटल्सला योग्य असं 
गाणं मला सापडतच 
नाहीये. 


मार्टिननं मग बीटल्सला जॉन आणि पॉलचं “ लव्ह मी ड्र " 
| रेकॉर्ड करायला परवानगी दिली. 
यापूर्वी कोणत्याच ग्रुपनं 
स्वत: लिहिलेलं गाणं 

सगळे संगीताचे ग्रुप्स 
रेकॉर्ड केलं नव्हतं . 

एक दिवस स्वत : ची 
गाणी स्वत: लिहितील 


१९६३च्या जानेवारीत बीटल्सची “प्लीज , प्लीज मी ” ही रेकॉर्ड युनायटेड 
किंग्डममध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोचली. फेब्रुवारीमध्ये ते देशभराच्या 

दौर यावर गेले . 
माझाविश्वासच 

अजून पोलिस 
बसत नाहीये.. 

हवेहोते. 


मे महिन्यात त्यांच्या तिसर् या दौर् याच्या 
वेळी त्यांचा कार्यक्रमहाऊसफुल्ल होता. 
चाहते बेभान होऊन बेशुध्द पडतायत , दंगा 
सुरु होतोय असे प्रकार तिथे चालू झाले.. ती 
बीटलमॅनियाची सुरुवात होती . 


THE BEATLES 


ऑक्टोबरमध्ये बीटल्स ब्रिटिश 
टेलिव्हिजनवर झळकले. 

मी इथेदिवसभर 
ताटकळतोय.. मला 
आत सोडा. 


स्वीडनच्या यशस्वी दौर यावरुन परत 
आले तेव्हा विमानतळावर माणसांची गर्दी 
जमली होती. 
मी यापूर्वी असं 
काही आयुष्यात 
अनुभवलं नाही. 


लंडन पॅलॅडियममध्ये “संडे नाईट ” हा 
बीटल्सचा कार्यक्रम होता .तिथेदिवसभर 
| प्रेक्षकांची वर्दळ होती 


डिसेंबरमध्ये बीटल्स रॉयल व्हरायटी शोमध्ये झळकले. इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ , 
तिची आई, राजकुमारी मागरिट आणि लॉर्ड स्नोडेन हे त्या कार्यक्रमात होते . 
स्वस्तातली तिकिटं काढून 
आलेले टाळ्या वाजवतात . 
महागडी तिकिटं काढलेले 
दागिन्यांचा आवाज करतात . 


" वुईथ द बीटल्स” या दुसर् या अल्बमसाठी 
अडीच लाख लोकांनी नोंदणी केली होती. 
एल्व्हिस प्रिस्लेच्या ब्लू हवाई या गाजलेल्या 
रेकॉर्डला या प्रकारानं मागे टाकलं . 


डिसेंबरमध्ये बीटल्स ख्रिसमस शो 
नंतर "लंडन टाईम्स " नं बीटल्सला 
१९६३ सालचे आगळेवेगळे इंग्लिश 
संगीतकार म्हणून गौरवलं . 


HELOHDOL 


PERTU 


" आय वाँट टू होल्ड युअर हँड” या एका 
गाण्यासाठी १० लाख लोकांनी नोंदणी केली. 

| “ संडे टाईम्स " नं त्यांना बीथोव्हेननंतरचे 
सर्वात महान संगीतकार म्हणलं 


बीटल्सची चार गाणी अमेरिकेत गाजल्यानंतर ब्रायन एपस्टाईननं त्यांचा पहिला 
अमेरिका दौरा आखला. केनेडी विमानतळावर त्यांच्या स्वागताला १०, ००० फॅन्स होते . 

मलात्यांचे उच्चार 
९ फेब्रुवारी १९६४ - 

मला ते आवडतात 
आवडतात . 
टेलिव्हिजनच्या एड 
सुलिव्हन शोमध्ये ७ 
| करोड़ लोकांनी 
बीटल्सचा कार्यक्रम 

पाहिला. 


" वॉशिंग्टन कोलेसियम” त्यांच्या जलशासाठी 

भरलं होतं . 
ते खूप गोंधळ ते ओरडायला 
करतायत . 

लागल्यावर मी शब्द 
उच्चारल्याचा फक्त 
अभिनय करतो. 


जलसा झाल्यानंतर ब्रिटिश एंबसीनं 
त्यांच्यासाठी पार्टी ठेवली होती .रिंगोच्या 
केसांचा एक झुपकातिथेएका तरुणीनं 
कापून घेतला. 


न्यूयॉर्कच्या कार्नेजी हॉलमध्ये भरगच्च प्रेक्षागृहात दोन कार्यक्रम झाल्यावर बीटल्सनी 
एड सुलिव्हनच्या मायामी बीचवर चित्रित झालेल्या कार्यक्रमात परत हजेरी लावली. 


ते संपल्यावर ते एका खाजगी बोटीत विश्रांती 
घ्यायला थांबले . 

हेच आयुष्य . 


त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या 
पोलिस अधिकार यानं त्यांना 
डिनरसाठी घरी आमंत्रित केलं . 

अमेरिकेतले बहुसंख्य लोक 
कसे रहातात ते तुम्हाला 
कळावं असं मला वाटलं . 


THE BEATLES 


इंग्लडला परत गेल्यावर बीटल्सला 
गर्दीनं घेरलं . 


जॉन लेनननं लिहिलेलं इन हिज ओन राईट 
हे पुस्तकही तितकंच गाजत होतं . 
मी ते वाचलंय पण मला मी ते वाचलंय 
स्वत : ची एक प्रत 

पण मला 
हवीय . 

स्वत : ची एक प्रत 


मला त्यानं फरक 
पडत नाही. तो 
उत्तम विकाऊ 
माल आहे . मी तर 
म्हणतो, देवानं 
त्यांना भरपूर 
आयुष्य द्यावं . 


त्यांच्या पोलिस 
सुरक्षेसाठीकिती 
पैसे खर्च होतायत . 


EUROPE 


HONGKONG 


बीटल्सनं युरोप, हाँगकाँग , 
आऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे दौरे 
केले. गर्दी आणि त्यांच्या नावाचा 
पुकारा करणारे फॅन्स हे दृश्य 

सगळीकडे कायम होतं . 
जगभर बीटल्सची केशभूषा, शर्टस, टाय आणि क्यूबन शूज यांची फॅशन होती. 


मार्क्स ब्रदर्ससारखी 
त्यांच्यात एक जादू होती . 


१९६४ साली बीटल्सचा 
अहार्ड डेज नाईट हा 
चित्रपट प्रदर्शित झाला . 
समीक्षकांनी त्याची स्तुती 
केली. रिचर्ड लेस्टर 
त्याचा दिग्दर्शक होता . 


पाप स्टासवरचे 
चित्रपट सहसा 
चालत नाहीत . पण 
त्यांच्यावरचा 
चित्रपट वेगळा 
आणि ओरिजिनिल 


होता , 


अहार्ड डेज नाईट 
बीटल्सवरच होता. 
पण त्यात ते 
एकमेकांची 
चेष्टामस्करी करत 
होते. 


स्वत: च्या यशामुळे बंदिस्त झालेले बीटल्स 
त्यात दिसले. चित्रपटात त्यांच्यामागे सतत 
फॅन्सदिसतात, पत्रकारांच्या फालतू प्रश्नांना 
उत्तरं देतात आणि सत्तेत असलेली माणसं 

त्यांचा कमी लेखत असतात . 


THE BEATLES 


१९६४च्या आऑगस्टमध्ये अमेरिकन दौर् यात त्यांनी २४ शहरांमध्ये ३१ कार्यक्रम 
सादर केले. सगळीकडे प्रेक्षकांनी रेकॉर्डब्रेक गर्दी केली होती. 

मला वाटतं ते 

आपण जिथे जातो 
एक दिवस मला 

तिथली प्रेक्षणीय स्थळं 
खाली खेचतील . पहावीत असं मला 

वाटतं . 


BEATLESA 
APS WELCOME 


__ पत्रकारांना ही मुलं चांगली वागणारी पण विचित्र वाटली. 
डेट्रॉईटमध्ये स्टॅप 

। मू आणि जॉन 

आम्ही “ स्टप गीत कसं तयार 
आऊट द बीटल्स 

आऊट डेट्रॉईट " 
चळवळ चालू 

करता? 

चळवळ सुरु 
झालीय ? 


आम्ही गाणं लिहिताना 
दोन गोष्टी करतो. एक 
म्हणजे आम्ही बसतो. 
आणि मग आम्ही गाणं 
लिहायचा विचार 
करतो. 


केलीय . 


बीटल्स हात लावतील तिथून पैसा निघत होता 


ते याचा उपभोग 
घेत होते. 


इथे बीटल्ससारखी 
केशभूषा असलेल्यांना 
केसांवर एक जाळी 
घालावी लागेल. 


बीटल्स जिथे राहिले होते तिथल्या 

इंग्लंडमध्ये बीटल्ससारखी केशभूषा 
हॉटेलमालकानं एका उशीचे १६० 

केलेल्या अनेक युवकांना कामाच्या 
चौकोनी तुकडे केले. प्रत्येक तुकडा एक 

ठिकाणी केसांवर जाळी घालावी लागत 
डॉलरला विकला. 

असे. 
जगभर बीटल्सचे चाहते बीटल्सची पोस्टर्स, मासिक , पुस्तकं विकत घेत होते. 
त्यांच्या कपड्यांची आणि केशभूषेचीफॅशननिघाली होती. 


" अहार्ड डेज नाईट " या अल्बमनंतर बीटल्सच्या संगीताचा प्रकार बदलला . त्यांनी 
जास्त प्रमाणात बॅलडस गायला सुरुवात केली. संगीतही तितकंसं सोपं राहिलं नाही. 

मला अजूनही “ शी लव्हज यू ” 
सारख्या सुरुवातीच्या रेकॉर्डस 
आवडतात . 


पण पॉलचं “ यस्टरडे” ऐकलंस 
का ? ते गमावलेल्या प्रेमाबद्दल 

तू “ रबर सोल" अल्बम 
आहे. 

ऐकलास का ? 
त्यांच्या संगीताला प्यूक एलिंग्टन आणिलिओनार्ड बर्नस्टीनसारखे दिग्गजही नावाजत . 

द बीटल्स? गेल्या 
द बीटल्स ? ग्रेट 

काही वर्षातला सर्वात 
आहेत . 

ओरिजिनल ग्रुप . 


द बीटल्स इतर अनेक गायक आणि संगीताच्या ग्रुप्सपेक्षा वेगळे होते. विशेष 
म्हणजे स्त्रिया, पुरुष, मुलं , पालक , आजीआजोबा - सगळ्यांना ते प्रिय होते . 


THE BEATLES 


१९६६ सालच्या अमेरिका दौर यानंतर , बीटल्समधले सगळेच करोडपती झाले 
होते . लोकप्रियता त्यांना अर्थातच आवडत होती. पण त्याबरोबर समस्याही होत्या . 
आपला एखादा फॅन रात्रीतून । 

तू इथे काय जॉनची बायको 
मॅकला उचलून पळवून नेईल 

करतोयस ? 

| आणि मुलगा यांना 

पहायला आलो. 
अशी मला भीती वाटते. 


रिंगोनं त्याच्या मॉरीन कॉक्स या 
लिव्हरपूलमधल्या प्रेयसीशी लग्न 
केलं . त्यांना झंक आणि जेसन ही 
दोन मुलं होती. 
१९६५ साली बीटल्सना एमबीई - मेंबर्स आऑफ द मोस्ट आऑनरेबल आऑर्डर ऑफ द 
ब्रिटिश एंपायर हा किताब इंग्लडची राणी क्वीन एलिझाबेथच्या हस्ते मिळाला . 

इंग्लंडला 

लिव्हरपूलमधली ही 
बीटल्समुळे चार नशिबवान मुलं 
चिक्कार पैसा आहेत . आम्ही 
आणि प्रसिध्दी कोळसा विकतो पण 

राणी खाणमालकांना 
पदकं देत नाही . 


मिळाली. 


एमबीई मिळवलेल्या अनेक माजी 
विजेत्यांना पॉप ग्रुपला हा किताबमिळावा 
हे रुचलं नाही. त्यातल्या काहीजणांनी 
आपली पदकं परत पाठवली. . 


बीटल्स, वुई लव्ह यू.. 


आमचाब्रिटनमधला हा शेवटचा 
| दौरा आहे हे नशिबानं त्यांना 

माहिती नाही . 


नाहीतर दंगलच 
झाली असती. 


WE LOVE 
THE 


BEATLES 
WEY COME 


१९६५ च्या ऑगस्टमध्ये बीटल्सचा 
न्यूयॉर्कच्याशिआ स्टेडिअममध्ये कार्यक्रम 
होता. उन्मादानं बेहोश होणार या 
तरुणींना उचलून नेण्यात पोलिस मग्न होते . 


डिसेंबरमध्ये बीटल्सचा इंग्लंडमधला 
शेवटचा कार्यक्रम झाला. 


१९६५ सालच्या ऑगस्टमध्ये बीटल्सचा “ हेल्प ” हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. रिचर्ड 
लेस्टरनंच हा चित्रपट दिग्दर्शित केला होता . “ अहार्ड डेज नाईट ” इतका चालला नसला 
तरी हा चित्रपट बरा चालला. 


" हेल्प” हा ब्रिटिश गुप्तहेर धर्तीचा चित्रपट होता.रिंगो घालत असलेल्या एका 
अंगठीभोवती हा चित्रपट फिरतो. एका माथेफिरु शास्त्रज्ञाला ती अंगठी हवी असते . 


THE BEATLES 


वुई लव्ह 
देमहिअर. . 


शब्द कळत नसले 
तरी सगळ्यांनाच 
बीटल्स आवडत 


होते . 


१९६६ साली बीटल्सनं 

जगभर एक दौरा 
केला. एकत्रितपणे 
त्यांचा हा शेवटचाच 

दौरा होता. 


जॉननं एक चुकीचं विधान केल्यानं मात्र अनेकांना राग आला होता . 


बीटल्स तेव्हा येशू 
ख्रिस्तापेक्षा जास्त 
लोकप्रिय झाले होते . 


THE 


BEATLES 


त्यांनी धर्माचा 
अपमान केला. 


जॉननं तेव्हा जाहीर माफी मागितली . आपल्याला धर्माचा अनादर करायचा 
नव्हता असं त्यानं समजावून सांगितलं . 


१९६६ साली जॉर्ज हॅरिसननं पट्टी 
बॉईड या ब्रिटिश मॉडेलशी लग्न 
केलं . नंतर ते दोघं भारतात आले . 


आपण स्वत :पासून 
मुक्त कसं व्हावं? 


रोज ध्यान 
कर . 


मला हे वाद्य वाजवायचं 
आहे . सतार . 


भारतात हॅरिसन पतीपत्नी महर्षीकडे 
शिकले. ते प्रसिध्द अध्यात्मिक गुरु होते. 
नंतर सगळे बीटल्स त्यांच्याकडेशिकले. 


"रिव्हॉल्व्हर”, “सार्जंट पेपर्स लोनली हार्टस क्लब बँड”, “स्ट्रॉबेरी फील्डस फॉरएव्हर ” , “बीईंग 
वुईथ बेनिफिट आऑफ मि काईट ”, “ ल्यूसी इन द स्काय वुईथ डायमंडस" अशा अनेक 
रेकॉर्डस आणि गाणी त्यांनी प्रकाशित केली. 
" "बीईंग वुईथ बेनिफिट आऑफ लोक आमच्या गाण्यांचा 
मि काईट " हे गाणं एका 

ल्यूसी इन द स्काय वुईथ 

अर्थशोधतात . 
प्राचीन इंग्लिश हॉलमधल्या अनेकवेळा आम्हालाच 

डायमंडस " या गाण्याचे 
पोस्टरवरुन घेतलेलं होतं . 

त्यांचा अर्थ माहिती 

शब्द ज्युलिआन या माझ्या 

मुलाच्या चित्रावरुन घेतले . 
नसतो. 


जुलैमध्ये बीटल्सचा टीव्ही कार्यक्रम “ अवर वर्ल्ड " -१५० मिलियन लोकांनी पाहिला 


बघा ते आता सतार वापरतायत .. ते 
कायम आपल्याला आश्चर्यचकित 
करतात. 


THE BEATLES 


ब्रायन एपस्टाईन अचानक १९६७च्या ऑगस्टमध्ये मरण पावला. बीटल्सना 
त्याचीमॅनेजमेंट आणि मोलाची मैत्री कायम स्मरणात राहिली. 

इंग्लंडमध्ये त्यांनी "मिस्टरी । 
१९६७च्या डिसेंबरमध्ये “ द 

टूर " असा एक कार्यक्रम केला 
मॅजिकलमिस्टरी टूर " 
ब्रिटिश टेलिव्हिजनवर 

होता. You don t know 
दाखवली. या फिल्मचं 

where you re going until 
लेखन, दिग्दर्शन बीटल्सनं 

you get there. या त्यातल्या 
केलं होतं . त्यात त्यांनी 

शब्दांवरुन या चित्रपटाची 
भूमिकाही केल्या होत्या . 

संकल्पना सुचली होती . 
पण चित्रपट बनवायचा 
त्यांना अनुभव नव्हता. हा 
चित्रपट कोसळला. 


या टीव्ही कार्यक्रमानंतर बीटल्सनं 
" अॅपल कॉर्पस ” या नवीन कंपनीची 
घोषणा केली. पॉल या कंपनीचा प्रमुख 
होता. 
आपल्याला एक बिझिनेस 
मॅनेजर हवाय . 


पण अॅपल कॉर्पस १९६८ साली बंद करावी 
लागली. यानं ते जरा निराश झाले. 
आपण पैशाच्याबाबतीत जरा जास्तच 
गाफील राहिलो. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला 
ती माणसं पुरेशी प्रशिक्षित नव्हती. 


आपलं संगीत रेकॉर्ड करण्यापलीकडे 
जाऊन लोकांना चांगल्या कल्पना 
सुचवून मदत करावी असा त्यांचा हेतू 


१९६८ साली सगळे 
बीटल्स भारतात 
शिकायला आहे . 


आपण एकटे नाही 
आहोत . महर्षीकडे 
हॉलिवूडमधले प्रसिध्द 
अभिनेतेही येतात. 


१९६८ च्या जुलैमध्ये “ द यलो सबमरीन" हा कार्टून चित्रपट 
बीटल्सनं प्रदर्शित केला. 

हा चित्रपट काढायला आम्ही काही मिनिटांसाठी 
सोपा होता. चित्रकार या चित्रपटात दिसलो. 
आमची रेखाटनं करताना | आमची गाणी त्यांनी 
आम्ही पहात होतो. 

वापरली 


या चित्रपटामुळे संगीतातून मिळणारं सौख्य आनंदापासून वंचित ठेवणार या 
गोष्टींवर मात करतं . बीटल्सचेचित्रपट अनोखे आणि एकमेव होते . 


THE BEATLES 


१९६९ साली जॉन लेनन यानं योको 
ओनोबरोबर लग्न केलं . 

जॉन बदलला. 
त्याला विचित्र 
गोष्टींमध्ये रस 
वाटायला लागला. 


पॉल मॅकार्टनीनं लिंडा इस्टमनसोबत लग्न 
केलं . ती एक अमेरिकन छायाचित्रकार होती. 
मला माझा मॅकार्टनी त्याचा “ लेट इट 
हा एकट्याचा बी ” च्या खपावर 
अल्बम करायचा परिणाम होईल . 
आहे 


एकूणच 
बीटल्सच्या 
चौघांचेरस्ते 
वेगळे व्हायला 
लागले होते . 


मला आपला 
अॅलन क्लीन 
हा मॅनेजर 
आवडत नाही. 


हो . पण त्यानं 
एपस्टाईनबरोबर 
करारासाठी मदत 
केली होती. 


आपल्या “ अब 
रोड " या 
अल्बमवर चर्चा 
करुयात. 


जॉननं बायाफ्रा आणि व्हिएटनाम 
युध्दाच्या विरोधात आपलं एमबीई पदक 
परत केलं . त्यानं एका युध्दविरोधी 
चित्रपटातही काम केलं. 


54 


१९७०च्या मे महिन्यात बीटल्सचा " लेट इट बी ” चित्रपट प्रदर्शित झाला. बीटल्सपैकी कोणीच 
प्रिमिअरला गेलं नाही. हा चित्रपट डॉक्युमेंटरीसारखा होता. बीटल्स एकमेकांबरोबर काम 
करताना, हसतखेळत थट्टामस्करी करताना त्यात दिसत होते. त्यात जॉन आणि पॉल यांचं 
एकमेकांत पटत नाही हेही दिसत होतं . 
या दृश्यात असं करु. 

वाक्य पूर्ण बोलण्याआधीच 
हो , चांगली कल्पना आहे. 

त्यांना एकमेकांना काय । 
म्हणायचं आहे ते कळलेलं 
असायचं. 


यानंतर द बीटल्समधल्या सगळ्यांनी ग्रुपपासून वेगळं होत स्वतंत्र अल्बम्स 


केले. 


माझा मॅकार्टनी हा 
अल्बम चांगला 
चाललाय . 


आणि माझा “गिव्ह 
पीस अचान्स " ही 
चांगला चाललाय. 


मी “ आऑल थिंग्ज मस्ट पास " 
या गाण्याला संगीतही दिलंय. 
तो बरा चाललाय. 


मी रेकॉर्डस काढल्या 
नाहीयेत . पण चित्रपटांमध्ये 
अभिनय केलाय . 


१९७०च्या 
डिसेंबरमध्ये पॉलनं 
बीटल्स हा यापुढे 
एक ग्रुप नसावा 
असा कोर्टात अर्ज 
दाखल केला. 


| मी बीटल्स सोडलं 
नाही . बीटल्स ग्रुपनंच 
बीटल्सना तोडलं . पण 
तसं झाल्याचं मान्य 
करायला कोणीच तयार 
नाही. 


दुसर् या कोणत्याही ग्रुपनं सोडून गेलेल्या सदस्याच्या जागी दुसर् या कोणाला तरी घेतलं 
असतं. पण बीटल्स हा ग्रुप जॉन लेनन, पॉल मॅकार्टनी, जॉर्ज हॅरिसन आणि रिंगो स्टार यांचा 
बनला होता. इतर कोणाला ते जमलं नसतं. 


THE BEATLES 


जॉन लेनन 
८ डिसेंबर १९८० रोजी 
लेननचा न्यूयॉर्कमध्ये गोळी 
झाडून खून करण्यात आला. 
१९७१ सालच्या “ इमॅजिन ” या 
त्याच्या गाण्याला या घटनेनं 
नवीन अर्थ प्राप्त करुन दिला. 


रिंगो स्टार 
आजही संगीत , टीव्ही आणि 
चित्रपट या क्षेत्रांमध्ये काम 

करतो. अनेक ड्रमर्स 
आपल्यावर रिंगोचा प्रभाव 

मान्य करतात . 


जॉर्ज हैरिसन 
हॅरिसन फुफुसांच्या कर्करोगानं २१ 
नोव्हेंबर २००१ रोजी मरण पावला. 
एकमेकांवर प्रेम करा.. इतर 
सगळं थांबवता येतं, पण देवाचा 
शोध घेणं कधीच थांबत नाही असं 
तो नेहमी म्हणायचा. 


पॉल मेकार्टनी 
सर पॉल आजही क्लासिकल , 
इलेक्ट्रॉनिक, पॉप आणि चित्रपट 
या सर्व प्रकारात उत्साहानं काम 
करतो. १९९७ साली क्वीन 
एलिझाबेथच्या हस्ते त्याला " सर " 
हा किताब प्रदान करण्यात 
- आला. 


